RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९ , २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


TOWN PLANNING DEPARTMENT 


Maharashtra State , Pune 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. DTP /RP -Nandurbar/ Peripheral and Growth Centre Plan / TPV -4 / 171/2020.– Whereas , in exercise 
of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 15 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ") and Rule 7 of the Maharashtra Regional 
Planning Board Rules , 1967 (hereinafter referred to as " the said Rule " ) and all other powers enabling 
it in that behalf , the Government of Maharashtra has sanctioned Final Regional Plan of Nandurbar 
Region vide Notification No. TPS - 1816 /994 /CR -516 /16 /UD - 13 , dated 1st January 2018 (hereinafter referred 
to as “ the said Notification ” ) ; 

and whereas , as per Modification No. M -22 of the said Notification (hereinafter referred to as " the 
said Modification " ) the Designated and Proposed Growth Centres and the Proposed Peripheral Areas 
mentioned in the Regional Plan Report for which the detail planning proposals are to be prepared is 
sanctioned as submitted by the respective Regional Planning Board ; 

and whereas, as per the said Modification of the said Notification , the detail planning proposals for 
the above proposed Growth Centres and Peripheral Areas are to be prepared , published and submitted 
to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune by the respective Regional Planning Board 
under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act for Final Sanction . 

and whereas, in the said sanctioned Nandurbar Region 02 designated Peripheral Areas i. e. 
Nandurbar and Shahada and 03 designated Growth Centres i. e . Sarangakheda , Prakasha and Akkalkuwa 
Growth Centres are sanctioned (hereinafter referred to as the said “ Peripheral Areas and Growth Centre " ) ; 

and whereas , the Regional Planning Board for the Nandurbar Region after carrying out the necessary 
surveys and preparing the existing land use Map of the said Peripheral Areas and Growth Centres, 
published a Draft Plan of the said “ Peripheral Areas and Growth Centres” in accordance with provisions 
of sub - section ( 1 ) of Section 16 of the said Act, and a Notice to that effect was published in the Extra 
Ordinary Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement, dated 12-18th April 2018 for 
inviting objections and suggestions from the general public . 


वि ( एच ) ५ ९ २ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


and whereas , the Regional Planning Board for the Nandurbar Region after considering the Report 
of the Regional Planning Committee appointed by it under sub -section (3) of Section 10 of the said Act , 
for the purpose of hearing any suggestions and objections received in respect of the said Draft Peripheral 
Plans and Draft Growth Centres Plan , modified the said Draft Plans in accordance with the provisions 
of Section 16 of the said Act and submitted such Modified Draft Plans together with the Report of the 
Regional Planning Committee and connected Documents , Plans, Maps , Charts and Report for approval 
to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune under sub - section ( 1) of Section 15 and sub 
section ( 4 ) of Section 16 of the said Act vide letter No. 1123 , dated 20th November 2018 ; 

and whereas , the powers in respect of sanctions to the said Growth Centres and Peripheral Areas 
Plan under Section 15 (1 ) and 15 ( 2 ) of the said Act are delegated to Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune vide Government Notification No. TPS - 1816 / 994 /CR -516 / 16 /Delegation of 
Powers /UD- 13 , dated 1st January 2018 ; 

and whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune considers it expedient to 
approve the said Draft Peripheral Plans and Growth Centres Plans as submitted by the Regional 
Planning Board for the said Region with certain Modifications , specified in Annexure -A appended hereto . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 15 of the said Act 
and Rule 7 of the Maharashtra Regional Planning Board Rules , 1967 (hereinafter referred to as “the said 
Rules") and all other powers enabling it in that behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune, hereby - 

(a ) Accord sanctions to the said Draft Peripheral Plans and Growth Centres Plans for the said 
Nandurbar Region as submitted , with certain Modifications as specified in Annexure - A appended hereto . 
This shall be a part of Final Regional Plan of Nandurbar Region . 

(b ) Fixes the date after 60 days from the publication of this Notification in the Maharashtra Government 
Gazette to be the date on which the said Notification shall come into force . 

Annexure - A 

REGIONAL PLAN NANDURBAR 
Accompaniment to the Notification No. DTP /RP- Nandurbar / TPV -4 / 171 , 

dated 10th January 2020 ( Part I and Part II). 
Part 1 - Decision on Modifications Proposed by Regional Planning Board 
Sr. Modifications Proposed by Regional 

Modifications Sanctioned by Director of 
No. Planning Board 

Town Planning , Maharashtra State , Pune 

under Section 15 ( 2 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 


2 


3 


Nandurbar Peripheral Plan 
1 M 1- Proposed Buffer Zone boundary 

shown around existing Kachara Depot 
in village Dudhale is to be deleted . 


SM - 1 Refused to accord sanction to the proposed 
modification made by Regional Planning Board . 
As per the letter, dated 28th August 2018 issued 
to Urban Local Bodies by Urban Development 
Department in Government of Maharashtra 
mentioning to follow the instructions issued on 
13th January 2017 regarding the distance to be 
maintained around " Kachara Depot” , the Buffer 
Zone can be reduced to 100 mtrs . or less in 
consultation with National Environmental 
Engineering Research Institute (NEERI) by 
following the process mentioned in the said letter 
of the Government. Till then , Buffer Zone will 
remain as it is as per published Peripheral Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


3 


Annexure - A – contd . 


Part 1 - Decision on Modifications Proposed by Regional Planning Board – contd . 


1 


2 


دب 


2 


M 2 - The Residential Development to be 
allowed within 500 mtrs . distance along 
National Highways , State Highways, District 
Roads and Village Roads. 


SM - 2 Refused to accord sanction to the proposed 
modification made by Regional Planning Board 
as the provision about Residential Development 
along National and State Highways is kept in 
abeyance by the Government while sanctioning 
Regional Plans vide Notification , dated 1st January 
2018 . 


Part 1| - Modifications made by Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune 


For Peripheral Plans 


( 1 ) Nandurbar Peripheral Plans 


SM - 3 


Gat No. 88 (pt.), 94 (pt.) of Mouje Karanjkupe are deleted from Agricultural / No Development 
Zone and included in Residential Zone (Plan No. 1/4 ). 


SM - 4 


North - South 18 mtrs . wide road proposed through Gat Nos . 90 , 92 , 93 , 95 and 96 is deleted 
and shifted towards East along boundaries of Gat Nos. 76 , 84 , 85 , 94 , 88 , 89 as shown on 
plan . Land under deleted road is included in Adjoining Zone (Plan No. 1/4 ). 


SM - 5 


North - South 15 mtrs . wide road proposed through Gat Nos. 109 and 107 of Mouje Nalve 
(Khurd ) is Extended upto South boundary of the village Nalve (Khurd ) as shown on plan (Plan 
No. 1/4 ). 


SM - 6 


15 mtrs . wide East-West road passing through Gat Nos . 59 to 61 of Mouje Nalve Khurd is 
shifted towards North and the same is extended upto Western boundary of Gat No. 30 as 
shown on plan , Also 15 mtrs. wide North - South road passing through Gat Nos. 56 , 58 , 59 is 
shifted towards East and shown along Western boundary of Gat Nos . 28 , 54 , 55 as shown 
on plan . Land under original alignment is included in No Development Zone (Plan No. 1/4 ). 


SM - 7 


Gat Nos. 1 (pt.), 2 (pt.) of Mouje Tokartale are deleted from Agricultural / No Development Zone 
and included in Residential Zone (Plan No. 2/4 ). 


SM - 8 


Gat Nos . 74 (pt. ) , 77 (pt.) of Mouje Dudhale are deleted from Agricultural / No Development 
Zone and included in Residential Zone (Plan No. 2/4 ). 


SM - 9 


Gat Nos . 103 (pt.), 106 , 107 (pt.), 411 and 481 of Mouje Chaupale are deleted from Agricultural / 
No Development Zone and included in Residential Zone (Plan No. 3/4 ) . 


SM - 10 


Name of the village adjacent to Western boundary of Mouje Bhone is corrected as Dudhale 
instead of Pimpri (Plan No. 3/4 ). 


SM - 11 


The designation as Vasdare village mentioned within the boundary of Mouje Bhone is deleted 
( Plan No. 3/4 ) . 


SM - 12 


Gat Nos. 19 , 20 , 21 (pt. ) , 22 , 23 (pt.), 30 , 31 (pt.), 36 , 38 , 39 , 40 , 42, 43 , 47 , 54 (pt.), 56 , 
57 (pt.), 58 , 60 (pt.), 61 (pt.), 70 (pt.), 71 (pt.) of Mouje Waghode are deleted from Agricultural / 
No Development Zone and included in Residential Zone. The proposed road pattern within 
these lands is retained as per published plan (Plan No. 4/4 ). 


OC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


( 1 ) Nandurbar Peripheral Plans – contd . 


SM - 13 


Gat Nos. 6 , 86 - A (pt.) , 86 - B , 87 , 88 (pt.), 119, 121 (pt.) of Mouje Patonda are deleted from 
Agricultural / No Development Zone and included in Residential Zone (Plan No. 4/4 ). 


SM - 14 


Gat Nos . 16 and 22 (pt. ) of Mouje Kathore are deleted from Agricultural /No Development Zone 
and included in Residential Zone (Plan No. 4/4 ). 


SM - 15 


Gat Nos . 1 (pt.), 21 , 22 , 23 (pt.), 24 , 32 (pt.) , 33 (pt.), 34 , 41 (pt.) , 43 (pt.) , 44 (pt.), 47 (pt.), 
51, 52 , 53, 60 , 61 (pt. ), 62, 63 and 83 of Mouje Hol T. Haveli are deleted from Agricultural / No 
Development Zone and included in Residential Zone (Plan No. 4/4 ). 


SM - 16 


15 mtrs . wide road proposed in Gat No. 44 of Mouje Hol T. Haveli is deleted and land 
thereunder is included in Residential Zone ( Plan No. 4/4 ). 


( 2 ) Shahada Peripheral Plans 


SM - 17 


Gat No. 32 of Mouje Maloni is deleted from Agricultural / No Development Zone and included 
in Residential Zone . 


SM - 18 


Gat Nos. 145 (pt.), 164 to 167 of Mouje Lonkheda are deleted from Agricultural / No Development 


Zone and included in Residential Zone . 


SM - 19 


SM - 20 


Gat Nos. 134 , 135 (pt.) 136 (pt. ), 137 , 138 , 168 (pt.), 169 (pt.), 170 to 172 of Mouje Shahada 
(R.) are deleted from Agricultural / No Development Zone and included in Residential Zone. 
New 15 mtrs . wide East-West road is proposed along Southern boundary of Gat Nos. 165 to 
174 ofMouje Shahada (R.) passing through the lands ofMouje Mohide T. Shahade as shown 
on plan . 


SM - 21 


Gat Nos . 4 , 5 (pt.), 6 (pt.), 7 (pt.), 58 (pt.), 61 (pt.), 62 (pt.), 63 ( pt.), 64 (pt.), 65 (pt.), 66 (pt.), 
67 (pt.) , 91, 412 (pt.) , 431, 479 (pt.) , 486 , 491, 492 (pt.), 493 (pt.), 494 , 496 , 510 ( pt.) , 512 (pt.) 
of Mohide T. Shahade are deleted from Agricultural / No Development Zone and included in 
Residential Zone . 


SM -22 


Alignment of 30 mtrs . wide Ring Road passing through Gat Nos . 156 and 157 ofMouje Kukdel 
is shifted towards South through Gat No. 159 as shown on plan . Land under original alignment 
is included in No Development Zone . 


SM - 23 


Alignment of 18 mtrs . wide East-West proposed Road passing through Gat Nos . 147 to 132 
of Mouje Kukdel is shifted towards South to meet opposite to the junction of 15 mtrs . wide 
road with 60 mtrs . North -South road in Gat No. 497 in Mouje Mohide T. Shahade shivar as 
shown on plan . The Western end in Gat No. 147 of the said 18 mtrs . wide road is kept as 
it is . Land under original alignment is included in No Development Zone . 


SM -24 


Width of Byepass road passing through Gat Nos . 556 and 568 of Mouje Mohide T. Shahade 
is shown as 30 mtrs . wide existing road as shown in Sanctioned Development Plan of 
Shahade Municipal Council. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


o 


( 3 ) Akkalkuwa Growth Centre – 
SM - 25 New 15 mtrs . wide East-West road is proposed along Northern boundary of Gat No. 1 joining 

15 mtrs . and 18 mtrs . wide North - South roads as shown on plan . 
SM - 26 Name of the villages along Northern and Southern boundary are mentioned as Mouje Galotha 

and Mouje Chokhi Ambhali, Mouje Bori -kuwa. 
( 4 ) Prakasha Growth Centre 
SM - 27 New 15 mtrs. wide North - South road passing through Gat No. 129 and joining 60 mtrs . wide 

and 30 mtrs . wide roads is proposed as shown on plan . 
SM - 28 Public / Semi-Public Zone shown in Gat Nos. 16 and 133 is designated as AncientMonument 

in the Legend of the Growth Centre Plan . 
SM - 29 Other Modifications , 


(i) The schedule B of the Government Notification No. TPS- 1816 / 994 /CR -516 / 16 /UD - 13 , dated 1st 

January 2018 sanctioning the said Final Regional Plan along with modification sanctioned thereafter 
will be applicable to the Growth Centre and Peripheral Plans mutatis mutandis except Modification 

No. M - 7 (d ) . 
( ii) Residential Zone is sanctioned as Residential Zone with payment of premium , The Residential and 

other Development as per sanctioned DCPR vide Notification ; dated 21st November 2013 as 
amended from time to time for Residential Zone shall be permissible in this Zone. 

Development Permission , in this Zone shall be granted on payment of premium of the total area 
of land under Development Permission . Such premium shall be calculated considering 15 per cent rate 
of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such development 
permission (without considering the guidelines therein ). Such premium shall be deposited in the Concerned 
Authority / Branch Office of the Town Planning Department for crediting the same into the Government 
Treasury . Such premium charges shall be recovered at the time of tentative approval of the Development 
Permission . However, such premium may be modified by Government or Director of Town Planning as 
and when required . 

Provided that while granting Development Permission , where more than 50 per cent of area of the 
Survey No. / Gat No. is covered within the proposed Residential Zone then the remaining whole of such 
Survey No. / Gat No. situated in Agricultural / No Development Zone within one ownership shall be 
considered for development on payment of premium as above . 

Provided also that for the areas which are converted into Municipal Councils / Nagar Panchayats 
within the Regional Plan (under the provision of Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchayats and 
Industrial Townships Act, 1965), such premium shall be calculated considering 5 per cent rate of the 
said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year while granting such residential 
development (without considering the guidelines therein ). Out of this premium , 50 per cent premium 
shall be deposited with the concerned Planning Authority and remaining 50 per cent shall be deposited 
in the local branch office of Town Planning. 

Provided also that for the villages in Nandurbar Peripheral Plan , where specific Residential Zone 
is not proposed along Periphery ofGaothan , in such villages Residential Development shall be allowed 
within 100 mtrs Peripheral distance from Gaothan boundary subject to payment of premium and other 
conditions as mentioned above . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


( iii) The width of classified Road shall be considered while granting Development Permission as 

mentioned in Modification No. M - 11 of Notification No. TPS - 1816 / 994 /CR -516 / 16 /UD - 13 , dated 1st 
January 2018 whether shown on said Growth Centre and Peripheral Plans or not. All the proposed 
width of roads mentioned in Modification No. 11 shall be earmarked on Growth Centre and Peripheral 
Plans , if not already earmarked . 


( iv ) All village / shiv roads whether shown or not shown on the plan are widened to 15.00 mtrs . equally 

on both sides from centre line of the existing road . 


(v) The proposed Regional Plan roads and proposed roads in this plan shall be handed over free , from 

all encumbrances to the satisfaction of Authority or Collector in lieu of FSI thereof, at the time of 
Development Permission / layout under Section 18 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966. Such 100 per cent FSI on land so surrendered to the Authority / Collector may be utilised 
on remaining plot either on pro rata basis on all plots or on certain plot on which landowner desires. 


( vi ) At the time of implementation , if the alignment of classified road varies from the alignment shown 

on the Growth Centre and Peripheral Plans , then alignment as modified shall prevail and the 
alignment on the Growth Centre and Peripheral Plans shall be treated as stand modified to that 
effect. The area release due to such deviation shall be considered as included in Adjoining Zone. 


( vii) All existing roads which are shown or not on the said Growth Centre and Peripheral Plan , shall be 

treated as an existing road . 


( viii) If any non -confirming use existing prior to date of notification because of the activity existed there 

on , such lands shall be deemed to have been shown in the Adjoining Predominant Zone after such 
activity ceases to exist and thereupon , the development shall be permissible as per the Adjoining 
Predominant Zone . 


(ix ) The layout already approved / Development Permission already granted in NDZ I Agricultural Zone 

and which are valid as per the provisions of DCPR shall be entitled for development subject to use 
and FSI as per earlier permission . However, there is no bar to take revised permission under these 
regulations . 


(x ) Population of Akkalkuwa Growth Centre of the year 2011 mentioned in Regional Plan Report is 

corrected as 17,840 instead of 29,887 as per the census report and for that reason the projected 
population of the year 2036 is also corrected as 23,730 instead of 39,750 . 


This Notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning 
www.dtp.maharashtra.gov.in 


N. R. SHENDE , 


Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


Pune, 10th January 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


७ 


सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 


नगर विकास विभाग 


सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये 


. 


१ 


•- 


सूचना 
क्रमांक नावि / प्र.छा.स./ प्रा.यो. अहमदनगर / कलम २० ( ३) /मौजे भिंगार / सर्व्हे नंबर २३४ / १/ ता . अहमदनगर/ ८१/ २०२०.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार 
अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी 
मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे भिंगार , 
तालुका व जिल्हा अहमदनगर येथील सर्व्हे नंबर २३४/१ मधील एकूण क्षेत्र १.३५ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले 
आहे ) “ सार्वजनिक सुविधा ( Public Utility ) ” विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन 
निर्णय ” असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठीत केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन “ सार्वजनिक सुविधा (Public Utility ) 
विभागातून ” वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून , “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक 
योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव 
छाननी समितीचे ” मत झाले आहे. 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील. 
( ३) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 
( ४) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ५) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात. 
( ६) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी. 
( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 
( ८ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाही , याबाबत वन विभागाकडून ना-हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 
( ९) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


. 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 

सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 


Tor 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


( १०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


( ११) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 


( १२) विषयांकित सर्व्हे नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून 

देणे बंधनकारक राहील . 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट - कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र. क्र . ४९/ १५/ 
नवि -१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत: 


आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) अन्वये सहसंचालक, 
नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत. 


. 


हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा, अहमदनगर , सौ. सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक 
१०५ , पहिला मजला , आकाशवाणी केंद्राजवळ , सावेडी, अहमदनगर-४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा, 
अहमदनगर यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर करावा . 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १७ जानेवारी २०२० . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


- 


No. NKDN /P.S.C./R.P . Ahmednagar /Section 20 ( 3 )/Mouje Bhingar / Survey No. 234/1 , taluka 
Ahmednagar/ 81/ 2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar 
district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) under the provisions 
ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and has 
came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 1.35 hectare bearing Survey No. 234/1 ofMouje Bhingar, taluka and district Ahmednagar 
( hereinafter referred to as "the said land ") is included in " Public Utility Zone " ; 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


S 


N 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that 
purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas, the “ ProposalScrutiny Committee ” constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said land shallbe deleted from “ Public Utility Zone” and proposed to be included 
in “ Residential Zone ”, and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as " the said modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the said 
Act, subject to the following conditions . 
( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
(2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelinesmentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 
( 3 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
( 4 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost. 
( 5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land. 
(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 

time of final sanction to development. 
(7 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
(8 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land . 
( 9 ) It shallbe binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall notbe 

issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ; 
( 11) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 

the said land and to folllow their conditions. 
( 12 ) It shall be binding to make available approach road to the part (2 ) of the conerned land along 

with land under proposal. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


, 


and whereas , as per the provision of sub - section (1) of Section 151 of the said Act , Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR - 49/ 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 ( 2 ) , 20 ( 3) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 

Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 (3 ) of the said Act, the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 

The suggestions /objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Ahmednagar Branch , Smt. Savitribai Phule Commercial Complex , Hall No. 105 , First Floor, Near 
Aakashwani, Savedi, Ahmednagar -414 004. The plan showing the proposed said modification is kept 
open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , 
Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as the " Officer” to 
hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legalprocedure , 
the " Officer " shall submit the report thereon to the Member -Secretary. 

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member- Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 17th January 2020 . 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


घोषणापत्र 


क्रमांक पुनर्व-१ / ई- टपाल/ ६/ २७ /२५/ २०२०.- जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यामधील लघू पाटबंधारे तलाव, बाणगाव या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल 
व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए/ ३२ ( २०००) /प्र.क्र . १७०/ आर-३, दिनांक ४ जुलै २००० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत. 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


अ . क्र . 


गावठाण 


तालुका 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


तालुका 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


१ 


लघू पाटबंधारे तलाव, 


निरंक 


निरंक 


बाणगाव 


राजणगाव 
रोकडे 


चाळीसगाव 
चाळीसगाव 


बाणगाव . 


राजणगाव 
खेर्डे 


चाळीसगाव 
चाळीसगाव 
चाळीसगाव 
चाळीसगाव 


सांगवी 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनवर्सन अधिनियम , १९ ८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले 
निर्बंध ते जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 


लघू पाटबंधारे तलाव, बाणगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम सन २००२ मध्ये पूर्ण झाले आहे तसेच बुडीत 
क्षेत्रातील भूसंपादनाची कामे पूर्ण झाली असून विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात 
येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे विनिर्दिष्ट निबंध 
या घोषणेद्वारे दिनांक ८ जानेवारी २०२० पासून उठविणेत येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचे निर्बंध कायम राहतील . 

डॉ . नंदकुमार बेडसे, 
जळगाव, ८ जानेवारी २०२० . 

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


११ 


यांजकडून 


विभागीय 

आयुक्त 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ साक्री / एसआर-२४२/ २३५ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, देगाव ग्रामपंचायतीतील गव्हाणीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ जानेवारी २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी देगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गव्हाणीपाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री , गाव देगाव ( गव्हाणीपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: देगाव 


९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : शेलबारी १२८ 


३ हे. ९ ० आर 


سه 


उत्तर : चिकसे ३ 


। 


४ 


दक्षिण : 


शेवडीपाडा १४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , ३१ डिसेंबर २०१९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२४३ / २३६ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, धवळीविहीर ( कु) ग्रामपंचायतीतील धवळीविहीर ( कु) पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१९ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी धवळीविहीर ( कु) 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या धवळीविहीर ( कु) पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव धवळीविहीर ( कु ) [ धवळीविहीर ( कु )] 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: १३८ ग्रामपंचायत छडवेल ( क ) 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


गावठाण 


२ 


पश्चिम : २ गाव वर्दळ 


हे . ७२ आर 


गावठाण 


उत्तर : 


: २ गाव वर्दळ 


गावठाण 


४ 


दक्षिण : 


: 


१ ग्रामपंचायत छडवेल ( क ) 


गावठाण 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


१३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२४४ / २३७/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, धवळीविहीर (कु ) ग्रामपंचायतीतील कुत्तरमारे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१९ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी धवळीविहीर ( कु) 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कुत्तरमारे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव धवळीविहीर ( कु ) ( कुत्तरमारे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: मौजे टिटाणे ४१ , १५० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


४१ आत्माराम सुक्राम पवार 


२ 


पश्चिम : मौजे धवळीविहीर ३४ 


१ हे . ५७ आर 


धर्मा भुऱ्या कोकणी 


३ 


उत्तर 


: मौजे छडवेल ७१ 


पंडित राघो पाटील 


४ 


दक्षिण : मौजे वर्मुस १५६ 


दादाभाई रामविलास कोकणी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री/ एसआर-२४५/ २३८ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, चिपलीपाडा ग्रामपंचायतीतील चिपलीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी चिपलीपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चिपलीपाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव चिपलीपाडा (चिपलीपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: ३१७ 


: 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे वर्सस 


२ 


पश्चिम : ३ ९ ५ 


२ हे . ९ ३ आर 


मौजे झिरणीपाडा 


३ 


उत्तर 


: फॉ . क . नं . ३०६ 


मौजे धवळीविहीर / बुराई नदी 


४ 


दक्षिण : 


३३ ९ 


मौजे वासखेडी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


१५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२४६ / २४० / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, दरेगाव ग्रामपंचायतीतील दरेगाव पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी दरेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या दरेगाव पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव दरेगाव ( दरेगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


سه 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ३२ , ३३ , ७० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


विरखेल शीव 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ७० , ७१ , ७३ , ८८ , ८ ९ , ९ ० , 


: 


१४ हे . १३ आर 


खट्याळ व धोक शीव 


९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ६ , ९ ८ , ९९ , १०० . 


उत्तर 


: गट नंबर १२० , १२१ , २ ९ , ३० , ३१ , ३२ 


गट नंबर १२० , १२१ 


20 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर ७० 


बामधादरची शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त, 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ डिसेंबर 


२०१९ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ साक्री/ एसआर-२४७/ २४१/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, दरेगाव ग्रामपंचायतीतील आंबापाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक ३० जून २०१९ रोजी दरेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या आंबापाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, गाव दरेगाव ( आंबापाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १, ३ , ७, १३ , २७, २८ , १२२ , ८८ , 


दरीपाडा 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 
हे . २० आर 


८ ९ , ९ ० , ९ १ , ९ २ , १० ९ . 


, 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ८४, ८५, ८६, ८७, १२४ , १२८ , १२ ९ 


डांगशिरवाडे शीव 


उत्तर 


-- 


गट नंबर १ , २ , ४ , १४० , १४१ 


काकसेवड शीव 


४ 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर ७१ , ७५ , ७६ , ७७ 


बोपखेल शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ डिसेंबर 


२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


१७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ साक्री/ एसआर-२४८/ २४२/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नागझिरी ग्रामपंचायतीतील नागझिरी पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १० जून २०१९ रोजी नागझिरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नागझिरी पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव नागझिरी ( नागझिरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: १६२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


बंधारपाडा गाव 


२ 


पश्चिम : 


: 


१२ 


२ हे . ०७ आर 


सरकारी गट 


३ 


उत्तर 


: मुख्य महामार्ग 


: 


मुख्य महामार्ग 


४ 


दक्षिण : ५- अ 


उत्तम चामरू कोकणी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२४ ९ / २४३ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नागझिरी ग्रामपंचायतीतील बंधारपाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १० जून २०१९ रोजी नागझिरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बंधारपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, गाव नागझिरी (बंधारपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: १६१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


बापूराव पावसू कोकणी 


२ 


पश्चिम : ६ 


: 


५ हे . ९ ४ आर 


नागझिरी गाव 


३ 


उत्तर 


-- 


१५० 


वर्मुस रस्ता 


४ 


दक्षिण : 


२ 


काळू कल्या कोकणी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


१ ९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५० /२४४ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, चारणकुडी ग्रामपंचायतीतील चारणकुडी पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी चारणकुडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चारणकुडी पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, गाव चारणकुडी ( चारणकुडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: तोरणकुडी ४१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : धनेर ५६ 


१२ हे . ६६ आर 


उत्तर 


: नवापूर तालुका हद्द 


४ 


दक्षिण : उंबरखडवा १५६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५१ / २४५ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, चारणकुडी ग्रामपंचायतीतील खट्याळआंबा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ जून २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी चारणकुडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खट्याळआंबा पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, गाव चारणकुडी ( खट्याळआंबा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: डुकरीपाडा १६ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : चारणकुडी ८ 


४ हे . १२ आर 


३ 


उत्तर 


: फॉरेस्ट २३ 


४ 


दक्षिण : खांडबारा १ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


२१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५२ / २४६ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, चारणकुडी ग्रामपंचायतीतील डुकरीपाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी चारणकुडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डुकरीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव चारणकुडी ( डुकरीपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


मालनगाव धरण 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : खट्याळआंबा शीव 


: 


८ हे . ४८ आर 


उत्तर 


: नवापूर तालुका 


४ 


दक्षिण : सार्वजनिक पाणी विहीर 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


३१ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५३ / ५१४ / २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नवेनगर ग्रामपंचायतीतील सडकपाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी नवेनगर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सडकपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव नवेनगर ( सडकपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: ४५ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


श्री . मोतीराम आबाजी कोकणी 


२ 


पश्चिम : ४७ 


: 


१६ हे. ३६ आर 


श्री . आनंदा धर्मा कोकणी 


उत्तर 


: ४० , ४१ 


तुळशीराम सकऱ्या 


४ 


दक्षिण : ५१ 


ज्योतीबाई शंकर / राजाराम शिवराम 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


२३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


- 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५४ / ५१५/ २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नवेनगर ग्रामपंचायतीतील नांदगावपाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी नवेनगर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नांदगावपाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव नवेनगर ( नांदगावपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: ६८ , ६ ९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मन्सीराम सुमन बागुल 


२ 


पश्चिम : ७५ , ७६ 


: 


हे . ८० आर 


विजय भाऊराव वै. 


३ 


उत्तर 


: ७४ - अ / १ 


सुनिता ओंकार कोकणी 


४ 


दक्षिण : रस्ता, गट नंबर ७८/१ 


उत्तम लहानु कोकणी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५५/ ५१७ / २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नवेनगर ग्रामपंचायतीतील नवेनगर पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी नवेनगर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नवेनगर पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , गाव नवेनगर ( नवेनगर) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ४१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


पद्माबाई महारू / आशाबाई मोहन 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ३९ 


: 


६ हे . ३९ आर 


पद्माबाई महारू 


३ 


उत्तर : 


गट नंबर ३७ 


गुलाब बाबुलाल 


४ 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर ४७ 


आनंदा धर्मा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


२५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


- 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५६ / ५१ ९/ २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नवेनगर ग्रामपंचायतीतील देऊळपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी नवेनगर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या देऊळपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव नवेनगर ( देऊळपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: मौजे जेबापूर , गट नंबर ४४, ४५ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : मौजे नवेनगर , गट नंबर ४६ , ४७ 


९ हे . ६४ आर 


३ 


उत्तर 


: मौजे दापूर , गट नंबर ४० , ४१ 


४ 


दक्षिण : मौजे पिंपळनेर , गट नंबर ५१, ४३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५७/ ५२० / २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शेवडीपाडा ग्रामपंचायतीतील शेवडीपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ जून २०१९ रोजी शेवडीपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या शेवडीपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव शेवडीपाडा ( शेवडीपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: मौजे उभरे 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नदी / उंभऱ्याची शीव 


२ 


पश्चिम : मौजे कड्याळे 


५ हे . ७६ आर 


नदी / पापडीपाडा गाव 


३ 


उत्तर 


: मौजे गव्हाणीपाडा 


गव्हाणीपाडा शीव 


४ 


दक्षिण : मौजे शेलबारी / उंभरे 


डोंगर आणि उंभर्टी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


२७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ साक्री / एसआर-२५८/ ५२२/ २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नवापाडा ( ब्रा) ग्रामपंचायतीतील पांगणदर पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ मे २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजी नवापाडा ( ब्रा ) ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पांगणदर पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव नवापाडा ( ब्रा ) (पांगणदर ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: वडपाडा ११० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : पांगण ९ १ 


१ हे . ४८ आर 


३ 


उत्तर 


: 


पाझर धरण तलाव ९ २ 


४ 


दक्षिण 

: नदी १११ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२५ ९ / ५२३ / २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, नवापाडा ( ब्रा ) ग्रामपंचायतीतील नवापाडा ( ब्रा ) पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ मे २०१९ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ जून २०१९ रोजी नवापाडा ( ब्रा ) ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नवापाडा ( ब्रा ) पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव नवापाडा ( ब्रा ) [ नवापाडा ( ब्रा )] 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १७८ पैकी १३० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नागझिरी गाव शीव 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ११५ 


: 


१ हे . १८ आर 


वडपाडा गाव 


३ 


उत्तर : 


गट नंबर १४७ 


ब्राह्मणवेल गाव शीव 


४ 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर २ ९ , १२२ 


बुराई नदी व देवजीपाडा गाव शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


२ ९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२६० / ५२४ / २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, नवापाडा ( ब्रा ) ग्रामपंचायतीतील वडपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ मे २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजी नवापाडा ( ब्रा) ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वडपाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव नवापाडा ( ब्रा ) ( वडपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १४८ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नवापाडा ( ब्रा ) गाव शीव 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १११ 


: 


१ हे . १८ आर 


पांगणदर गाव 


३ 


उत्तर : 


गट नंबर १०७, १०८ 


आजीपाडा गाव शीव व डोंगर 


४ 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर ११२ 


बुराई नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ / साक्री / एसआर-२६१/ ५२५/२०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भोरटीपाडा ग्रामपंचायतीतील भोरटीपाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग, धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१९ रोजी भोरटीपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भोरटीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव भोरटीपाडा ( भोरटीपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ८५ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मौजे झिरणीपाडा 


२ 


पश्चिम : गट नंबर २७ 


: 


४ हे . ८४ आर 


मौजे ब्राम्हणवेल 


३ 


उत्तर : 


गट नंबर ४ ९ 


मौजे आमखेल 


४ 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर ४६ 


मौजे जामकी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


३१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२६२ / ५२६ / २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, कालटेक ग्रामपंचायतीतील कालटेक पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ जून २०१९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक ८ जुलै २०१९ रोजी कालटेक ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कालटेक पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव कालटेक ( कालटेक ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १५१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


शेती 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १ ९ ५ 


२ हे . १९ आर 


मौजे पंचाळे 


३ 


उत्तर : 


गट नंबर १ 


फॉरेस्ट / कालटेक 


४ 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर १ ९ ५ 


मौजे सिनबन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ साक्री/ एसआर-२६३ / ५२७ / २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, कालटेक ग्रामपंचायतीतील सिनबन पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० जून २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक ८ जुलै २०१ ९ रोजी कालटेक ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सिनबन पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव कालटेक (सिनबन ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


يه 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर २ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नंदुरबार रस्ता 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १२ 


: 


७ हे . ७१ आर 


शेती 


३ 


उत्तर : 


गट नंबर १७ 


फॉरेस्ट / नंदुरबार रस्ता 


४ 


दक्षिण : 


: 


गट नंबर ११ 


शेती 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


३३ 


अध्यक्षा नगरपंचायत यांजकडून 
नेवासा नगरपंचायत , नेवासा 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३८ व २३ ( १ ) अन्वये. 


सूचना 


क्रमांक न.पं.नेवासा/ बांवि -४३/ २०२०.- ज्याअर्थी, नेवासा नगरपंचायत , नेवासा ( खुर्द ) , जिल्हा अहमदनगर या गावाची विकास योजना 
शासनाने अधिसूचना क्रमांक डीपी - नेवासा/ टीपीव्ही-४/ ८०४४, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ८७ अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १ जानेवारी 
१ ९ ८८ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, नेवासा नगरपंचायतीने त्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजना सुधारित करण्यासाठी वरील अधिनियमाच्या कलम ३८ व 
२३ प्रमाणे नगरपंचायत सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ८ , दिनांक ४ जानेवारी २०२० अन्वये इरादा जाहीर केला आहे ; 
आणि 

म्हणून ज्यांना या प्रस्तावाबाबत हरकती अगर सूचना द्यावयाच्या असतील , त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात नगरपंचायतीकडे सादर कराव्यात . 

नेवासा नगरपंचायतीच्या सुधारित होणाऱ्या वरील विकास योजनेमध्ये ज्या क्षेत्राचा समावेश होणार आहे , त्याची हद्द दाखविणारा नकाशा 
जनतेच्या अवलोकनार्थ नेवासा नगरपंचायतीच्या कार्यालयांत कामकाजाच्या वेळात निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 


सौ . योगिता सतीष पिंपळे , 


अध्यक्षा , 


नेवासा नगरपंचायत , नेवासा , 
तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर . 


नेवासा , १३ जानेवारी २०२० . 


NEWASA NAGARPANCHAYAT, NEWASA 


Under Section 38 , read with 23 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. N. P. Newasa /W.D.- 43 /2020.- Whereas , the Development Plan of Newasa (Khurd ) has been 
sanctioned by the Government vide Notification No. D. P. Newasa / TPV - IV /8044 , dated 17th December 
1987 which came into force with effect from 1st January 1988 ; 


and whereas , the Newasa Nagarpanchayat, Newasa has decided to revise the Development Plan 
and has accordingly declared it s intentions in this respect under Sections 38 and 23 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 under General Body Resolution No. 8 , dated 4th January 2020 . 

Now therefore , those who desire to lodge their objections / give suggestions in this respect may 
submit the same in writing to Nagarpanchayatwithin a period of60 days from the publication of this Notice 
in the Maharashtra GovernmentGazette . 


A map showing the boundary of the area proposed to be included in the Development Plan , Newasa 
is kept open for the inspection of the public during office hours of the Newasa Nagarpanchayat. 


Mrs. YOGITA SATISH PIMPLE , 

President, 
Newasa Nagarpanchayat, Newasa , 
taluka Newasa, district Ahmednagar. 


- 


Newasa , 13th January 2020 . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधक आदेश/ ४२३२/ २०१९ , दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१९ . 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 


-- 


( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 

( १ ) ( ३) . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


, 


आदेश 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


, 


क्रमांक ड/ कक्ष-३/ एमएजी -२/ कावि -१५१९/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे दिनांक ७ जानेवारी २०२० 
रोजी मतदान व दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी मतमोजणी 
होणार आहे . तसेच सध्या सी.ए.ए. व एन.आर.सी. कायद्याच्या 
अनुषंगाने सामाजिक वातावरण संवेदनशील झाले आहे. तसेच धुळे 
जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू-मुस्लीम व अनुसूचित जाती 
सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील पार्श्वभूमी लक्षात 
घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस विभागास 
मदत व्हावी म्हणून दिनांक १ जानेवारी २०२० चे ००.०१ वाजेपासून 
ते दिनांक १५ जानेवारी २०२० चे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७ ( १) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस 
पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी उपोद्घातातील नमूद अ . क्र . ( १) 
अन्वये विनंती केलेली आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत. 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत निवडणूकविषयक परवानग्या वगळून 
इतर सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी 
परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने 
संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व 
सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . 
अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक 
मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , गंगाथरन डी . , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , मला उपोद्घातात 
नमूद अ. क्र . ( २) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) (३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास 
याद्वारे मनाई करीत आहे . 


लागू नाहीत . 


सदरचा आदेश हा दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


गंगाथरन डी ., 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


-- 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


धुळे , ३१ डिसेंबर २०१९. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


३५ 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 

किंवा तयार करणे ; 


आदेश 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे , 

ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे 
वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा 
उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 


दिनांक १५ 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब-१/ २६/ २०२०.- भारत देशात नुकत्याच 
लागू झालेल्या नागरिकत्व विधेयकाविरुद्ध जनतेच्या विविध स्तरांतून 
विरोध होत असून सदर विधेयकाचे विरोधात देशात , राज्यात तसेच 
अहमदनगर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने 

चालू 

आहेत. 
जानेवारी २०२० 

रोजी महाराष्ट्र राज्यात तसेच अहमदनगर 
जिल्ह्यात ‘ मकरसंक्रांत हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा होणार 
असून सदरचे दिवशी तरुण वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणात पतंग 
उडविण्याचा आनंद घेण्यात येतो . त्यावरून एखादे किरकोळ घटनेवरून 
वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. तसेच राज्यात कांद्याचे भावात चढ - उतार चालू 
असून त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन शेतकऱ्यांकडून 
अचानकपणे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही , 
याबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ १४०/ २०२० , दिनांक ४ जानेवारी २०२० 
पत्रानुसार 

कळविले आहे ; 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा 

शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग 
आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 

तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस 
व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत 
आहे. 


चे 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाही. 


, 


( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 

आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे 
आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या 
कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे. 


. 


त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ४ जानेवारी 
२०२० अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न 

समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


. 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 

प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक 
यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २१ 
जानेवारी २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील. 


- 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे 

अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता 
येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 


, 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 

किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ; 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी, 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे 

प्रदर्शन करणे ; 


अहमदनगर , ७ जानेवारी २०२०. 


अहमदनगर . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


रे 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे 
यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , ३ 

सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम 

१९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १९ सप्टेंबर २०१ ९. 


, 


आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( २) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र ( १)/कावि-२/५९/१२/२०२०.- मकर संक्रांतीनिमित्त 
जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उडविल्या जाणाऱ्या पतंगांना वापरण्यात 
येणारा मांजा ( दोरा) हा नॉयलॉन स्वरूपात वापर करण्यात येत असल्याचे 
निदर्शनास आले आहे. मकर संक्रांतीचे अगोदर व नंतर काही दिवस 
पतंग उडविण्याचे प्रमाण जास्त प्रमाणात असते, त्यासाठी नॉयलॉन दोरा 
( मांजा) या धाग्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. दोन पतंगांमध्ये ( दोऱ्याचे) 
घर्षण होऊन मोठ्या प्रमाणात मांजा तुटून उंच झाडे व इमारतींमध्ये 
सदर मांजा अडकतो व त्यामुळे वन्य पक्षी यांचे जीवितास धोका निर्माण 
होऊन वन्य पशु -पक्षी जखमी/ मृत होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत 
असल्याचेमाझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे . 

मी , वामन कदम , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव , फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात 
खबरदारीचा उपाय म्हणून 

दिनांक जानेवारी २०२० ते २४ जानेवारी 
२०२० पावेतो पतंग उडविण्यासाठी तयार करण्यात येणारा नॉयलॉन 
मांजा निर्मिती, विक्री व वापर यावर बंदी घालीत आहे. 

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 
तसेच वन्य पक्ष्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये 

म्हणून 

फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१) ( २) नुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक १४ जानेवारी २०२० रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

वामन कदम , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 
जळगाव , १४ जानेवारी २०२० . 


३ 


१४ 


क्रमांक बी -१/ ४१७० / सन २०१९. - श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १४ सप्टेंबर २०१ ९ ( लोकन्यायालयाच्या कामकाजानंतर ) 
व दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ (रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ 
रोजीचे लोकन्यायालयाच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१ ९ 

सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
कार्योत्तर परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


३ 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिपक उमेश डोंगरे , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


- 


१ ९ ८१ चा नियम 

३ ९ खालील 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / ४१६९ / सन २०१९.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १ ९ सप्टेंबर 
२०१९ ते २१ सप्टेंबर २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ (रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२३ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


धुळे . 


धुळे , २० सप्टेंबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


३७ 


५ 


सप्टेंबर २०१ ९ 


ते 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


दिनांक 

७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


९ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २६/ सन २०१९.- श्रीमती बी . एस . गारे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१ ९ ते ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . कुलकर्णी यांना 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी . एस. गारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्री . पी . एन . कुलकर्णी, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एम . उन्हाळे , १५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडेस सोपविण्यात येत 
आहे. 


. 


- 


श्री . पी . एन. कुलकर्णी, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


- 


अहमदनगर , 


श्रीमती बी . एस . गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपर्यंत , तसेच दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्रीमती जे . एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती ए. के . मांडवगडे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


२ ९ 


ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


आदेश 


श्रीमती बी . एस . गारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५९/ सन २०१९.- श्रीमती आर. एस . भोसले , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१ ९ ते ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


. 


असत्या . 


अहमदनगर , २ ९ ऑगस्ट २०१९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . एस . भोसले यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ ३४ / सन २०१९.- श्री . पी . एन. कुलकर्णी, 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांना 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


आदेश 


श्रीमती आर. एस. भोसले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे. व्ही . पेखळे - पुरकर, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५७/ सन २०१ ९.- श्री. एन. एल . येवलेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांना दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०१९ ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


, 


. 


श्रीमती आर . एस . भोसले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. एल . येवलेकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २९ ऑगस्ट २०१९ . 


आदेश 


श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर . जे . पवार , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


. 


. 


ते 


५ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६४/ सन २०१९.- श्रीमती एस. एन. सचदेव , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१ ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीची 

एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ३ सप्टेंबर २०१ ९. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. एन . सचदेव यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७० ( १ )/ सन २०१९.- श्रीमती आर . एस . 
राय, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
५ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती एस . एन. सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . यु. मिसाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एस. राय यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


, 


श्रीमती एस . एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


. 


श्रीमती आर . एस . राय, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एम . बोमीडवार , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २ ९ ऑगस्ट २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


३ ९ 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती आर . एस . राय, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


, 


श्रीमती आर . एस . राय , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एम . बोमीडवार , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ३ सप्टेंबर २०१९ . 


आदेश 


" 


श्रीमती आर . एस. राय , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ७० ( २ )/ सन २०१ ९.- श्रीमती आर . एस. 
राय , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
१५ जुलै २०१९ ते दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


. 


अहमदनगर , ३ सप्टेंबर २०१ ९. 


, 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एस. राय यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ८८/ सन २०१ ९.- श्री . एस . एस. देशमुख , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांना दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ 
रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर . एस . राय, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एम . बोमीडवार , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर. एस . राय , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. देशमुख यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


अहमदनगर , ३ सप्टेंबर २०१९ . 


श्री. एस. एस . देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए. एस. वानखडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश १२ ९ ० 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७० ( ३)/ सन २०१९.- श्रीमती आर . एस . 
राय, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २२ 

ऑगस्ट 

एकूण 
७ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . एस . एस. देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


२०१९ रोजीची 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एस. राय यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 


अहमदनगर , ३ सप्टेंबर २०१ ९. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /5794 /2019.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


(0) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


3 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two ( 2 ) days from 22nd August 2019 and 23rd 
August 2019 suffixing holidays falling on 24th 
August 2019 and 25th August 2019 . 


2 


Smt. M. D. Kamble , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Addtional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


Earned Leave for three ( 3) days from 3rd 
September 2019 to 5th September 2019 prefixing 
holidays falling on 1st September 2019 and 2nd 
September 2019 and suffixing holiday falling on 
6th September 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 31st August 2019 
after office hours to 6th September 2019 before 
office hours . 


3 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Half Pay Leave for three ( 3) days from 4th August 
2019 to 6th August 2019 with permission to leave 
headquarter. 


4 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 3rd 
September 2019 to 5th September 2019 prefixing 
holidays falling on 1st September 2019 and 2nd 
September 2019 and suffixing holiday falling on 
6th September 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 31st August 2019 
after office hours to 7th September 2019 before 
office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. S. S. Nair , 
District Judge and Additional Sessions Judge, 
Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


४१ 


( II ) – contd . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


2 


Smt. A. M. Tamne , 


Smt. M. D. Kamble , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate ,Malegaon . 


3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Malegaon with effect from 
31st August 2019 after office hours to 4th 
September 2019 after office hours. 


Shri . S. G. Landge, 
Civil Judge , Senior Division ,Malegaon to the extent 
of Special Matters and 
Shri. P. P. Naigaonkar, 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class ,Malegaon to the extent of 
his limit with effect from 4th September 2019 after 
office hours to 6th September 2019 before office 
hours along with the additional charge of the court 
of Joint/ 3rd /4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief JudicialMagistrate ,Malegaon . 


3 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri. S. W.Ugale , 
2nd JointCivil Judge, Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad on 4th August 
2019 and 6th August 2019 . 


Smt. M. S. Kochar , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad on 5th August 
2019 . 


4 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Niphad . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 29th August 2019 . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/5583 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names. 


(0) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


دب 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Ex post facto sanction to the Extension of 
Commuted Leave for two (2 ) days on 16th August 
2019 and 17th August 2019 prefixing holiday falling 
on 15th August 2019 and suffixing Sunday falling 
on 18th August 2019 . 


2 


Smt. M.R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 20th August 
2019 to 23rd August 2019 suffixing holidays falling 
on 24th August 2019 and 25th August 2019 . 


3 


Shri. A. S. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, 
Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 21st August 
2019 to 23rd August 2019 suffixing holidays falling 
on 24th August 2019 and 25th August 2019 . 


4 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, 
Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2 ) days from 16th August 2019 and 17th 
August 2019 prefixing holiday falling on 15th August 
2019 and suffixing Sunday falling on 18th August 
2019 . 


Shri . R. U. Shaikh , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 19th August 
2019 to 22nd August 2019 prefixing Sunday falling 
on 18th August 2019 . 


6 


Shri. P. P. Naigaonkar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for five (5 ) days from 13th August 2019 to 17th 
August 2019 prefixing holidays falling on 10th 
August 2019 to 12th August 2019 and suffixing 
Sunday falling on 18th August 2019 . 


7 


Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for five (5 ) days from 13th August 2019 to 17th 
August 2019 prefixing holidays falling on 10th 
August 2019 to 12th August 2019 and suffixing 
Sunday falling on 18th August 2019 . 


8 


8 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 20th August 
2019 to 22nd August 2019 . 


Shri. S. B. Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


४३ 


(1) – contd . 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


9 


Shri . N. A. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad City 


Earned Leave for five (5 ) days from 22nd July 
2019 to 26th July 2019 with permission to leave 
headquarter. 


10 


Shri. N. A. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad City 


Ex post facto sanction to the Extension of Earned 
Leave for eight (8 ) days from 27th July 2019 to 
3rd August 2019 with permission to leave 
headquarter till 5th August 2019 before office hours 
is hereby granted in continuation of Earned Leave 
from 22nd July 2019 to 26th July 2019 . 


11 


Smt. R. N. Khan , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri. 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 20th August 
2019 to 23rd August 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 19th August 2019 
after office hours to 23rd August 2019 after office 
hours . 


12 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 20th August 
2019 to 22nd August 2019 . 


Shri . S. D. Chavan , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

he leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Shri . S. R. Nikam , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. M.R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, 
Nashik 


Shri. S. R. Nikam , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


3 


Shri . A. S. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik along with the 
additional charge of the Court of 4th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Nashik i.e. 21st August 2019 . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


(II) – contd . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


3 


4 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


5 


Shri . P. N.Awale , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road. 


2 
Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 
Shri . R. U. Shaikh , 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik Road . 
Shri. P. P. Naigaonkar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 
Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


6 


Smt. J. D. Hushangabade , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class ,Malegaon . 


7 


Smt. G. K. R. Tandon , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik with effect from 10th 
August 2019 to 15th August 2019 before office hours 
along with the additional charge of the Court of Civil 
Judge Junior Division and JudicialMagistrate, First 
Class , Dindori and with 
Shri. S. P. Kulkarni, 
Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori with effect from 15th August 
2019 before office hours to 19th August 2019 before 
office hours . 
Shri. N. A. Ingley, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad . 


8 


9 


Shri. G.A. Ghule , 
Judicial Magistrate, First Class (Railways ), 
Manmad . 


10 


Shri. S. B. Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad. 
Shri. N. A. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad City 
Shri. N. A. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad City 
Smt. R. N. Khan , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri. 
Shri. S. D. Chavan , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


Shri . G.A. Ghule , 
Judicial Magistrate , First Class (Railways ), 
Manmad . 


11 


Smt. L. K. Sapkal, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri. 


12 


Shri. V. A. Avhad , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana. 

N. G. GIMEKAR , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 23rd August 2019. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


84 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/5730 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names. 


( 1) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


دب 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for three ( 3 ) days from 21st August 2019 to 23rd 
August 2019 suffixing holidays falling on 24th 
August 2019 and 25th August 2019 . 


2 


Shri . J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
eight (8 ) days from 16th August 2019 to 23rd 
August 2019 prefixing holiday falling on 15th August 
2019 and sufficient holidays falling on 24th August 
2019 and 25th August 2019. Two days Casual 
leave on 16th August 2019 and 17th August 2019 
are hereby cancelled . 


3 


Smt. G. K. R. Tandon , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for five (5 ) days from 27th August 
2019 to 31st August 2019 suffixing holidays falling 
on 1st September 2019 and and 2nd September 
2019 with permission to leave headquarter with 
effect from 26th August 2019 after office hours to 
3rd September 2019 before office hours . 


4 . 


Smt. A. M. Shinde , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik Road. 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 3rd 
September 2019 to 5th September 2019 prefixing 
holidays falling on 1st September 2019 and 2nd 
September 2019 and suffixing holidays falling on 
6th September 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 31st August 2019 
after office hours to 7th September 2019 before 
office hours . 


5 


Smt. S. P. Kulkarni, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori . 


Earned Leave for five (5 ) days from 3rd September 
2019 to 7th September 2019 prefixing holidays 
falling on 1st September 2019 and 2nd September 
2019 and suffixing Sunday falling on 8th September 
2019 with permission to leave headquarter with 
effect from 31st August 2019 after office hours to 
9th September 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Shri. J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nashik 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 
Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 21st 
August 2019 to 23rd August 2019 . 


3 


Smt. G. K. R. Tandon , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


4 


Smt. A. M. Shinde , 
2nd JointCivil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik Road. 


Shri . P. N. Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road . 


5 


Smt. S. P. Kulkarni, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Shri. V. P. Kedar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 31st 
August 2019 after office hours to 2nd September 
2019 before office hours . 


Shri . A. S. Atre , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik with effect from 2nd 
September 2019 before office hours to 3rd 
September 2019 before office hours. 


Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori with effect from 3rd 
September 2019 before office hours to 9th 
September 2019 before office hours . 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 28th August 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


४७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . व्ही . जी . चव्हाण , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२३१२/ २०८७/ सन २०१ ९.- श्री . ए . डी . 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची 
एक दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. डी . करभाजन यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . एच. 
पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ७ सप्टेंबर २०१९ . 


आदेश 


श्री . ए . डी . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस. डी . हरगुडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
तळोदा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. डी . 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -२/ एमएच-११६९/ २१००/ सन २०१ ९.- श्री . व्ही . जी . 
चव्हाण , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांना दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ ते 
२९ ऑगस्ट २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
व दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही. जी . चव्हाण यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


नंदुरबार , ५ सप्टेंबर २०१ ९. 


, 


श्री . व्ही . जी . चव्हाण , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एल . 
डी . गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांचेकडे 
सोपविण्यात आला होता. 


आदेश 


९ 


क्रमांक बी -२/ एमएच-११६ ९/ २० ९ ६/ सन २०१९.- श्री . जी . एच . 
पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक सप्टेंबर 
२०१ ९ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा आणि दिनांक 
८ सप्टेंबर २०१९ रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार 
यांची मिटींग संपल्यानंतर ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेस याद्वारे मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
जी . चव्हाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , ७ सप्टेंबर २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . एच. पाटील यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . जी . एच. पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर . उगले, जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता . 


क्रमांक ३९ ७२ / सन २०१ ९.- डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २५ जुलै 
२०१ ९ ते दिनांक २९ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या दिनांक २२ जुलै 
२०१९ ते दिनांक २४ जुलै २०१९ पावेतोचे अर्जित रजेस जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . श्रीमती 
सृष्टी नीळकंठ, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , ९ सप्टेंबर २०१९. 


आदेश 


डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर . उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 


. 


क्रमांक ३ ९ ८८ / सन २०१९.- डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ ( रविवार ), दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१९ ( गणेश चतुर्थी) व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ (गौरी गणपती 
पूजन) रोजीचे सुट्टीस जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . श्रीमती 
सृष्टी नीळकंठ, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


धुळे , ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


९ 


, 


, 


डॉ. श्रीमती सृष्टी नीळकंठ, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर . उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 


आदेश 


२ 


क्रमांक ३ ९ ७३ / सन २०१९.- डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २ ऑगस्ट 
२०१९ व दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर डॉ . श्रीमती सृष्टी नीळकंठ यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . श्रीमती 
सृष्टी नीळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

धुळे . 


धुळे , ९ सप्टेंबर २०१९. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


४ ९ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


ORDER 


No. EST /5855 /2019.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


( 1) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


3 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 3rd 
September 2019 to 5th September 2019 prefixing 
holidays falling on 1st September 2019 and 2nd 
September 2019 and suffixing holiday falling on 
6th September 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 31st August 2019 
after office hours to 7th September 2019 before 
office hours . 


2 


Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 29th August 
2019 to 31st August 2019 suffixing holidays falling 
on 1st September 2019 and 2nd September 2019 
with permission to leave headquarter with effect 
from 28th August 2019 after office hours to 3rd 
September 2019 before office hours . 


3 


Shri . R. V. Bhakta , 
Civil Judge , Senior Division ,Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2 ) days from 28th August 2019 and 29th 
August 2019 suffixing holiday falling on 30th August 
2019 . 


4 


Smt. P. V. Hingne, 
7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 3rd 
September 2019 to 5th September 2019 prefixing 
holidays falling on 1st September 2019 and 2nd 
September 2019 and suffixing holiday falling on 
6th September 2019 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


1 

1 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. S. S. Nair, 
District Judge -4 and Additional Sessions Judge , 
Nashik (along with the additional charge of the Court 
of District and Sessions Court , Malegaon i. e . on 
1st September 2019 and District and Sessions 
Court, Niphad i. e . on 1st September 2019 ) . 


yo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


(II) – contd . 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


2 . 


Shri. R. G.Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad . 


Shri. P. D. Digraskar, 
Extra Joint District Judge and Additional Sessions 
Judge , Niphad i. e . on 29th August 2019 and 31st 
August 2019 . 
Smt. S. S. Nair , 
District Judge - 4 and Additional Sessions Judge , 
Nashik i. e. on 30th August 2019 and 2nd 
September 2019 . 
Smt. S. S. Saste , 
Joint Civil Judge , Senior Division and AdditionalChief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


در 


Shri . R. V. Bhakta , 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


4 


Smt. P. V. Hingne, 
7th Joint Civil Judge, Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri. S. K. Dhekale , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik along with the 
additional charge of the Court of 6th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 4th September 2019 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


ORDER 


No. EST/5846 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


(0) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Earned Leave for five (5 ) days from 3rd September 
2019 to 7th September 2019 prefixing holidays 
falling on 1st September 2019 and 2nd September 
2019 and suffixing Sunday falling on 8th September 
2019 with permission to leave headquarter with 
effect from 31st August 2019 after office hours to 
9th September 2019 before office hours . 


2 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2 ) days from 28th August 2019 to 29th 
August 2019 suffixing holiday falling on 30th August 
2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २ ९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


49 


(1) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


3 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for three ( 3 ) days from 27th August 2019 to 29th 
August 2019 suffixing holiday falling on 30th August 
2019 . 


Smt. J. D. Hushangabade , 
2nd JointCivil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, 
Malegaon . 
Smt. J. D. Hushangabade, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Malegaon . 


4 . 


Earned Leave for five (5 ) days from 3rd September 
2019 to 7th September 2019 prefixing holidays 
falling on 1st September 2019 and 2nd September 
2019 and suffixing Sunday falling on 8th September 
2019 with permission to leave headquarter with 
effect from 31st August 2019 after office hours to 
9th September 2019 before office horus. 


5 


Shri . S. D. Chavan , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for six (6 ) days from 29th July 2019 to 3rd August 
2019 prefixing holidays falling on 27th July 2019 
and 28th September 2019 and suffixing Sunday 
falling on 4th August 2019 . 


6 Shri. S. D. Chavan , 

Earned Leave for Nine (9 ) days from 3rd 
Civil Judge , Junior Division and September 2019 to 11th September 2019 prefixing 
Judicial Magistrate , First Class , 

holidays falling on 1st September 2019 and 2nd 

September 2019 and suffixing holiday falling on 
Satana . 

12th September 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 31st August 2019 
after office hours to 13th September 2019 before 

office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Smt. M.R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Shri . S. R. Nikam , 
4th Joint Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Shri . J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 
Smt. J. D. Hushangabade , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


3 


Shri. J. J. Inamdar , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


( II ) - contd . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


4 


Smt. J. D. Hushangabade, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Malegaon. 


Shri. J. J. Inamdar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


5 


Shri . S. D. Chavan , 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana. 


Shri. V.A.Avhad , 
Joint Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana. 


6 


Shri . S. D. Chavan , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana. 


Shri. V. A.Avhad , 
Joint Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik , 3rd September 2019 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . आर. ए. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा 
यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१९ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एल . डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांनी सांभाळावा. 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२/ २३४२/ सन २०१९.- श्री . आर. ए. 
शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१ ९ व १ ऑक्टोबर २०१९ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. (दिनांक २८ व 
२९ सप्टेंबर २०१९ चौथा शनिवार व रविवार सुट्टी आणि दिनांक 
२ ऑक्टोबर २०१९ महात्मा गांधी जयंती या सुट्ट्यांसह). 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. ए. शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार. 


नंदुरबार , २४ सप्टेंबर २०१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


५३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


- 


क्रमांक ३८०३/ सन २०१९.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२९ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ (रविवार ) व 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ ( गणेश चतुर्थी) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 

श्री . अतुल भानुदास जाधव, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. संभाजी सोपानराव देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे 
सोपविण्यात आला होता. 


श्री . अतुल भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी रजेवरून 
आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अतुल 
भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिगंबर यशवंत गौड, तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 


धुळे , ४ सप्टेंबर २०१९. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मोहन 
गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


दिनांक २० 


ऑगस्ट २०१९ 


धुळे , २७ ऑगस्ट २०१९ . 


क्रमांक ३ ९ १२/ सन २०१९.- श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 

ते दिनांक 

२२ ऑगस्ट २०१ ९ 

तसेच दिनांक 
२३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची १ दिवसाची वाढीव अशी एकूण ४ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्वेता विनय चांडक यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


आदेश 


क्रमांक ३९ ११/ सन २०१९.- श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ ते २९ ऑगस्ट 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अतुल भानुदास जाधव यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 


श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिलींद महादू 
निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसएचडी/ एजीआर ( ओ ) / ७८७/ सन २०१ ९ 
२० , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषि 
संस्था यात करणेत येत आहे . 
धुळे , ९ सप्टेंबर २०१९. 


व 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्वेता 
विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , ४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे / सहकार / ७६५/ २०१ ९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , ओम 
साईराम बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , उडाणे , 
तालुका-जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
डीएलई/ एसएचडी/ एजीआर ( ओ)/ ७८८/ सन २०१९ -२० , दिनांक 
७ सप्टेंबर २०१९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषि 
संस्था यात करणेत येत आहे. 
धुळे , ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


. 


आदेश 


आदेश 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार / ७५८/ २०१ ९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , अहिल्यादेवी 
होळकर मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन सहकारी 
संस्था मर्यादित , काकर्दे , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम ९ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसएचडी/ 
एजीआर ( ओ)/ ७८६/ सन २०१९ -२० , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ असा 
आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषि 
संस्था यात करणेत येत आहे . 
धुळे, ५ सप्टेंबर २०१९ . 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे / सहकार / ७६६/ २०१ ९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , संत 
गुलाबबाबा बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , 
उडाणे , तालुका-जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

असून 

तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसएचडी/एजीआर ( ओ )/ ७८ ९ / सन २०१ ९ 
२० , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषि 
संस्था यात करणेत येत आहे. 

किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे. 
धुळे, ९ सप्टेंबर २०१९. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे / सहकार/ ७६४ / २०१ ९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , आई 
उंडाईमाता बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, 
उडाणे, तालुका-जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


५५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री. एस. वाय. भोसले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ सप्टेंबर २०१ ९. 


३ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९/ सन २०१९.- श्रीमती के . एस . बाकरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक सप्टेंबर 

२०१९ ते दिनांक ५ सप्टेंबर 

२०१ ९ रोजीची 

एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . बाकरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७ ( २)/ सन २०१९.- श्री . एस. वाय. भोसले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक 
१६ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . वाय. भोसले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . एन . राव, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता. 


श्री . एस . वाय. भोसले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . एस. घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


श्री . एस. वाय. भोसले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अहमदनगर , ७ सप्टेंबर २०१ ९. 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७ (१ )/ सन २०१९.- श्री . एस . वाय. भोसले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक 
१७ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . वाय . भोसले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६/ सन २०१९.- श्री . ए. एम. शेटे , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळनंतर ते दिनांक 

सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


९ 


श्री . एस. वाय. भोसले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . एस . घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम . शेटे यांना जिल्हा न्यायाधीश-४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


श्री . ए. एम . शेटे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच. एस . सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


त्यांना दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१४ सप्टेंबर २०१९ रोजी लोकअदालतीच्या कामकाजापूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . ए. एम . शेटे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , सप्टेंबर २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . पी . परदेशी यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


४ 


आदेश 


श्रीमती आर . पी . परदेशी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . आर . नातू , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/९ / सन २०१९.- श्रीमती के . एस . बाकरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर . पी. परदेशी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . बाकरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


अहमदनगर , 


९ 


सप्टेंबर २०१ ९ . 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . एन. राव , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ६८ / सन २०१९.- श्री . शेख आर . ए., २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


असत्या . 


अहमदनगर , ७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख आर . ए. यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११ / सन २०१ ९.- श्रीमती आर. पी . परदेशी , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 


श्री . शेख आर . ए., २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ -२९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९४१ 


५७ 


कार्यभार श्री . ए. सी . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एन . सचदेव यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . शेख आर . ए ., २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , ७ सप्टेंबर २०१९ . 


श्रीमती एस. एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . यु. मिसाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्रीमती एस. एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५८ / सन २०१९.- श्रीमती आर . जे. पवार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १७ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


, 


अहमदनगर , १७ सप्टेंबर २०१९. 


. 


आदेश 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे . पवार यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३ 


श्रीमती आर. जे. पवार , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती जे. व्ही . पेखळे - पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ ४३ / सन २०१९.- श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
३० ऑगस्ट २०१९ व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण २ 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजीपासून ते दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रतिप्रेषणाचे कामकाजापूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


. 


श्रीमती आर. जे. पवार , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


अहमदनगर , १७ सप्टेंबर २०१ ९. 


३ 


श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एस. भोसले , तत्कालीन ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ६४ / सन २०१९.- श्रीमती एस. एन. सचदेव , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते 
सप्टेंबर 

एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


दिनांक २० 


२०१९ रोजीची 


अहमदनगर , 


४ 


सप्टेंबर 

२०१ ९ . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १००/ सन २०१९.- श्रीमती डी . ए . डोईफोडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती डी . ए. डोईफोडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / ६६/ सन २०१ ९.- श्री . जे . एम. पांचाळ , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१९ व दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


९ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जे . एम . पांचाळ यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्रीमती डी. ए. डोईफोडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


, 


श्री . जे . एम . पांचाळ, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . यु. मिसाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती डी . ए. डोईफोडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , सप्टेंबर २०१ ९ . 


. 


, 


५ 


श्री . जे . एम . पांचाळ , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ११ सप्टेंबर २०१ ९. 


आदेश 


आदेश 


वे 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५१ / सन २०१९.- श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे , 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीची एकूण ८ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे यांना १० 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


. 


सप्टेंबर २०१९ 


२१ 


२०१९ रोजीची 


१० 


वे 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २७/ सन २०१ ९.- श्रीमती जे. एम . परदेशी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१६ ते दिनांक सप्टेंबर 

एकूण ६ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक 

१५ सप्टेंबर 

२०१९ रोजी सकाळी ६.०० वाजलेपासून ते सायंकाळी 
६.०० वाजेपर्यंत तसेच दिनांक 

२२ सप्टेंबर २०१ ९ 

रोजी सकाळी ६.०० 
वाजलेपासून ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . वाय. शेख , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. एम . परदेशी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ११ सप्टेंबर २०१ ९. 


. 


श्रीमती जे. एम . परदेशी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जी . आर . ढेपे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


५ ९ 


श्रीमती जे . एम . परदेशी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १३ सप्टेंबर २०१ ९. 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंत गायकवाड , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांनी सांभाळला होता. 


आदेश 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २६ / सन २०१९.- श्रीमती बी . एस . गारे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी . एस . गारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश 
त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


, 


धुळे , ११ सप्टेंबर २०१९. 


श्रीमती बी. एस. गारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जी . आर. ढेपे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्रीमती बी. एस. गारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


क्रमांक बी -२/ ४०५७/ सन २०१९.- श्री . विलास वसंत गायकवाड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१९ व दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ ( दुसरा 
शनिवार ) व दिनांक १५ सप्टेंबर २०१ ९ (रविवार ) रोजीच्या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . विलास वसंत गायकवाड यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १७ सप्टेंबर २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ४०२८ / सन २०१९.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
परिवर्तित रजा दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ (रविवार ) व दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१ ९ (गणेश चतुर्थी) व दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ 
( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . विलास वसंत गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
तसेच आपल्याकडे सोपविण्यात आलेला श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे व श्री . हारूण आबुसाहेब 
मुल्ला, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचादेखील अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . दिपक उमेश डोंगरे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विलास 
वसंत गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०२० / माघ ३ - ९, शके १९ ४१ 


सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १३ सप्टेंबर २०१९ . 


आदेश 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिपक उमेश डोंगरे , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख 
जहिर अब्बास अबुबकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १८ सप्टेंबर २०१९. 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ४१३९ / सन २०१ ९.- श्री . दिगंबर यशवंत गौड , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ ते २१ सप्टेंबर २०१ ९ पावेतो अशी 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिगंबर यशवंत गौड यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . दिगंबर यशवंत गौड, ती जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिगंबर 
यशवंत गौड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , १८ सप्टेंबर २०१ ९. 


. 


क्रमांक बी -१/ ४१६८ / सन २०१९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ पावेतो अशी 
एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ 
( अनंत चतुर्दशी ) रोजीच्या सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे , तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आला होता . 

श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , १९ सप्टेंबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ ४१४० / सन २०१ ९.- श्री . शेख जहिर अब्बास 
अबुबकर , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे यांना दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१९ ते २० सप्टेंबर २०१९ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर 
यांना सचिव, जिल्हा सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


